महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी २८९ (5? या 
लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र. १६८/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.७४/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्रमांकः राआहसो/ 
लेखा/प्रअ/१०६९५/२४५९/२०२३, दिनांक १४.१२.२०२३. 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, 
दिनांक ०५.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी २८९ (TSP) या लेखाशिर्षाखाली 
रु.७० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी माहे 
जानेवारी, २०२४ (३१ दिवस) कालावधीकरीता विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करणे यासाठी २२१० जी 
२८९ (TSP) या लेखाशिर्षाखाली रु.८,४०,९७,१३७/- (रुपये आठ कोटी चाळीस लक्ष सत्याण्णव हजार 
एकशे सदतीस मात्र) एवढा सशर्त निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा माहे जानेवारी, २०२४ (३१ दिवस) या 
कालावधीकरीता विमा हप्ता अदा करण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील खाली दर्शविलेल्या 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून विमा हप्ता रु.८,४०,९७,१३७/- (रुपये आठ कोटी 
चाळीस लक्ष सत्याण्णव हजार एकशे सदतीस मात्र) एवढा सशर्त निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र.१६८/आरोग्य-६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२४ 


खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा 
धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


मागणी क्रं. टी-०५ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१)- जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना 

(09) (०६) - महात्मा ज्योतिबा HS जन आरोग्य योजना (राज्य योजना)(टीएसपी) 
२२१० जी २८९ (दत्तमत) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, 
दिनांक १२.०१.२०२३ मधील खालील नमूद अटी व शार्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

१) शासनाने विहीत केलेल्या विमा दराने सदरचा निधी हा एकत्रित आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या 
विमाहप्त्यापोटी विमा कंपनीस दाव्यांच्या प्रदानासाठी संबंधीत रूग्णाळयास प्रदान करण्यात 
यावा. 

२) सदरचा निधी विमा कंपनीस विमाहप्ता अदा केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांना सादर करावे. 


टं सदर निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या 
खात्यामध्ये रु.८,४०,९७,१३७/- (रुपये आठ कोटी चाळीस लक्ष सत्याण्णव हजार एकशे सदतीस मात्र) 
एवढा निधी जमा करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदर अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय 
अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ 
व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 

४. वित्त विभागाने परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ९ मधील मूद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शार्तीची पूर्तता केली 
असल्याचे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने शासनास कळविले असून यापुर्वी शासनाकडून वितरीत 
केलेल्या निधीचा विनियोग ज्या कारणासाठी निधी मंजूर केला होता त्याच प्रयोजनासाठी केल्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. तसेच सदर शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या 
सर्व तरतूदींचे/ अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

प. आदिवासी उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना आदिवासी विकास 
विभागाच्या दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 
पालन राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 

६. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन 
निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ. सं.क्र.१८/२४/व्यय-१४, दिनांक १२.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र.१६८/आरोग्य-६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२४ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०६१२०३१३१३१७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM 
AHADESHWAR 


SANJAY 
DATTARAM 
MAHADESHWAR /. 
(संजय ABSA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


&0श्प्रड 
Bae? 


)BA2435 


१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ Heal व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई (३ प्रती). 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६),मंत्रालय,मुंबई. 

११.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१४/अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


